प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (PM- 
POSHAN) योजनेतंर्गत सर्वसाधारण 
घटकांतर्गतच्या (General) निधी 
वितरणाबाबत.... (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिळ, २०२२ 
३) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. क्र. 3-8/2022-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्याचा 
रु.६३९७५.९९ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी 
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली 
आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. उपरोक्त निधीपैकी सर्वसाधारण 
घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.४७८६६.८४ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.३१४३०.९३ लक्ष असा 
एकूण रु.७९२९७.७७ लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित विभागाने प्रस्तुत निधी वितरणास मान्यता दिली 
आहे. सबब, सर्वसाधारण घटकांतर्गतचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण ठाक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सर्वसाधारण लेखाशिर्षातंर्गतचा केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षनिहाय रु.५७९२९७.७७ लक्ष (रुपये सातशे ब्याण्णव कोटी सत्याण्णव लक्ष 


सत्त्याहत्तर हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 


वितरीत करण्यास 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद | मान्यता देण्यात येत 
असलेला निधी 
7 मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु.१०८१८०.३७ लक्ष | रु. ४७८६६.८४ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) 
शालेय पोषण आहार (सर्वसाधारण) 
(केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
२. । मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण । रु. ५५०००.००लक्ष रु. ३१४३०.९३ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) 
शालेय पोषण आहार (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
एकूण रु.१६३१८०.३७ लक्ष रु.(७७९२९(७.(७७ लक्ष 
२. केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक 


संदर्भ क्र.१६१/आर्थोपाय, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये दिले आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या 


दि.१६ एप्रिळ, २०२० व ०४ एप्रिळ, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकास तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.९६५/व्यय-५, दि.०६ ऑक्टोंबर, २०२२ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८५/१४७१, 


दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर निधी वित्त विभागाने वेळोवळी देण्यात 


आलेल्या निर्देशास अनुसरुन खर्च करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११३०४४९४४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st: a, 


199d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c455e86 


1D437DB3701 DESFESD194241FCB9D73DC26031B1, 
sel 68D 5A8ABFFDD75CBA24301AA39C12B40983F304D72 
67796A32B42D4D558F 1A1F, cn=PRAMOD ABAJI PATIL 
Date: 2022.10.11 13:08:12 +05'30" 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


wan 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 


४)  सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६ Wa. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११ शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सर्वी 

१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५ , मुंबई/नागपूर 
१५७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१६ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१७ वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवडनस्ती- एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


